राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल भागातील 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/ 
तिसरी पाळीसुरू करणे. 

सन २०१९-२० करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औप्रसं-२०१९/प्र.क्र.६३/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २० मार्च, २०२०. 


वाचा: 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय-००९/(११/०९)/व्यशि-३, दि. २९ ऑगस्ट, २००९ 
व दि.२१ ऑगस्ट, २०१०, 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:औप्रसं-२०१९/प्र.क्र.६३/का.८, दि. २१ ऑगस्ट, २०१९, 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुळे, २०१९, 
दि.२२ जानेवारी, २०२०, 
४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.१२/नियोजन/२०१९/प्र.क्र.२०/१७४, 
दि.२९ नोव्हेंबर, २०१९, 
५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.१२/नियोजन/२०१९/प्र.क्र.३१/३५४, 
दि.६ फेब्रुवारी, २०२०. 
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.१३ मार्च, २०२०. 


प्रस्तावना:- 
राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यासाठी ४२ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण 


संस्थामध्ये दुसऱ्या/तिसऱ्या पाळीत २४८ तुकडया त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू 
होणाऱ्या २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये २८ तुकडया सुरू करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याकरिता “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (2234 ए ५३४” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० करिता रु.१६.०० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रू.११,८०,३०,०००/- (अक्षरी रू.एक कोटी ऐंशी लाख तीस हजार फक्त) 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.६ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक१३ मार्च, २०२० च्या शासन 
परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाज निश्चित झालेले असून सदर सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेतच अटी 
शर्ती व सूचनांच्या अधिन राहून निधीचे वितरण करण्यास प्रशासकीय विभागांना मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०१९- 
२० च्या सुधारित अंदाजाव्दारे या योजनेकरिता रू.१५,८९,२८,०००/-(अक्षरी रू.पंधरा कोटी एकोणनव्वद लाख 
अठ्ठावीस हजार फक्त) निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ व ५ च्या पत्रांन्वये संचालनालयाने 
उर्वरित निधी रू.४,२७,२६,७५०/- (अक्षरी रू.चार कोटी सत्तावीस लाख सव्वीस हजार Beal पन्नास फक्त) वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकःऔप्रसं-२०१९/प्र.क्र.६३/का.८ 
करण्याची मागणी केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ च्या परिपत्रकास अनुसरून निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४२ विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था तसेच बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या (सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन महाविद्यालय 
व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या ) २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ 
येथील दि.१३ मार्च, २०२० च्या परिपत्रकास अनुसरून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्रमांक झेडई-१, 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक 
अनुदान, (2234 ए ५३४)” या लेखाशीर्षाखाली सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत रू.४,२७,२६,७५०/- (अक्षरी रू.चार कोटी 
सत्तावीस लाख सव्वीस हजार सातशे पन्नास फक्त) खालीलप्रमाणे अनुदानाचे फेरवाटप करून वितरीत करण्यास 
याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी पन २०१९-२० पन निर्णय पन २०१९-२० वित्त विभाग, परिपत्रक 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण पाठी दि.२१ ऑगस्ट, रिता सुधारित दि.१३ मार्च, २०२० व 
संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी संकल्णपि २०१९ अन्वये वितरित अं संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
पुरू करण्यासाठी सहाय्यक ण्यात आलेले निधी प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 
अनुदान, (२२३५ ए ५३४) अनुदान निधी मागणीस अनुसरून 
वितरीत करावयाचा निधी 

०१, वेतन १५,३९,७५,०००/- ११ »५४,८ १,२५०/- १५,३९,७५,०००/- ३,८४,९३,७५०/- 
०६, दूरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क १५,००,०००/- Ft 44,00,000/- १५,००,०००/- 
१०, कंत्राटी सेवा १२,००,०००/- ७,२०,०००/- ८,४०,०००/- ११,५०,०००/- 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४,००,०००/- Fl 2,¢0,000/- P| 
१३, कार्यालयीन खर्च ८,००,०००/- fF lt ५,६०,०००/- ५,६०,०००/- 
१४, भाडे, पट्टी वकर २,५०,०००/- fF 2,40,000/- 2,40,000/- 
२१, पुरवठा व सामुग्री ३,००,०००/- Fl 2,90,000/- २,१०,०००/- 
२४, पेट्रोल, तेळ व वंगण ४,००,०००/- fF lt ४,००,०००/- PF 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ७५,०००/- fF 43,000/- 43,000/- 
२७, लहान बांधकामे २,००,०००/- Ft १,४०,०००/- 10| 
२८, व्यावसायिक सेवा ३,००,०००/- 19 २,१०,०००/- २,१०,०००/- 
३४, शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन ३,००,०००/- fF 3,00,000/- 3,00,000/- 
42, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री ३,००,०००/- fF lt 2,90,000/- PF 

एकूण १६,००,००,०००/- ११,६२,०१,२५०/- १५,८९,२८,०००/- ४,२७,२६,७५०/- 


बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या (सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन महाविद्यालय व 
मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या) २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता आवश्‍यक निधी तसेच औद्योगिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःऔप्रसं-२०१९/प्र.क्र.६३/का.८ 

प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड येथील पहारेकरी/सफाईगार यांचे थकीत वेतन, १०-कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाखालील 
तरतूदीमधून प्राधान्याने वितरीत करण्यात यावे. 

२. सदर तरतूद यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करावयाच्या अटीच्या अधिन राहून संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत असून या करिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम 
अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 

३. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी निधी वितरीत करतांना तसेच वितरीत 
निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, प्रशासकीय मान्यता आदेशा 
व वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय इत्यादी मधील अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 


४. या योजनेअतंर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपज्ञील वेळोवेळी 
अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र ( ॥॥2व॥०॥] Certificate ) 
संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण वप्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विहीत मुदतीत शासनास 
आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 


५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद ७ येथील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटींची तसेच दि.२२ जानेवारी, 
२०२० व दि.१३ मार्च, २०२० च्या परिपत्रकांतील अटींची पुर्तता होत असून प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे.” 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००३२०१८३०४६१०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Dinesh M eee acai 
Sonavane ———— 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सवी, महाराष्ट्र राज्य, संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फतअधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःऔप्रसं-२०१९/प्र.क्र.६३/का.८ 


६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचाळनालय यांचे मार्फत 

८. नियोजन विभाग का. १४७५, 

९. वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 

१०.अवर सचिव (का., अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्‍कम 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक, (प्रशिक्षण)-(२२३०) झेडए-१, ०००४ वर बी.डी.एस. 
तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात येत आहे. 

११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


